RNI No . MAHBIL 2012147976 
www . dgps.maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ५ ] 


शुक्रवार , एप्रिल २८ , २०१७ / वैशाख ८, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ६ 


असाधारण क्रमांक५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम/ एसआर-७/ २०१७. --जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे, ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी " म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती 
वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. -- 

( एक ) साक्षांकनाचे काम .--विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती "मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार) " ओळख परेड" तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये . 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 


( १ ) 


एच - १७१ भाग एक - असा. (पु. वि . पु.) ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ एप्रिल २०१७ / वैशाख ८, शके १९३९ 
( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्याची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


क्रमांक १ 
पूर्वीच्या 
गॅझेटलगत 
यादीनुसार 
अ . क्र . 


सौ . विद्या संतोष कांबळे 
श्रीमती रत्नप्रभा कमलाकर साबळे 
श्री . अनिल श्रावण शिंदे 


श्री . सागर विलास सकट 


श्री . अनिल विलास साबळे 
श्री . संतोष पोपट गाडे 


श्री . संजय सदाशिव वाघमारे 
श्री . सुनील श्रावण शिंदे 


श्री . गणेश हिरामण शिंदे 


श्री . निलेश ज्ञानदेव जाधव 
श्री . उमेश हिरामण शिंदे 


रा. गौतमनगर, ता . बारामती , जि . पुणे . 
रा . गौतमनगर , टी . सी . कॉलेज रोड, ता . बारामती , जि . पुणे . 
रा . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत , बारामती, ता . बारामती , 
जि . पुणे . 
रा . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत , साळवेनगर , बारामती , 
ता . बारामती , जि . पुणे. 
रा. भीमनगर हौ. सोसायटी, ता. बारामती , जि. पुणे. 
रा . कोअर हाऊस सोसा ., आमराई, बारामती , ता. बारामती , जि . 
पुणे . 
रा. कसबा पंचशीलनगर , बारामती , ता . बारामती , जि . पुणे . 
रा . डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, बारामती, ता . बारामती , 
जि . पुणे. 
रा. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत , बारामती, ता . बारामती, 
जि . पुणे. 
रा. अमराई, बारामती , ता . बारामती , जि . पुणे . 
रा . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत , बारामती, ता. बारामती, 
जि. पुणे . 
रा . फ्लॅट नं . २ , सोमेश्वर अपार्टमेंट, हरीकृपानगर, इंदापूर रोड, 
बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे . 
रा. आमराई, बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे. 
रा . कसबा, बारामती , ता . बारामती , जि . पुणे . 
रा . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत , साळवेनगर , बारामती, 
ता . बारामती, जि . पुणे . 
रा . श्रीरामनगर कसबा, मोरगाव रोड , बारामती, ता . बारामती, 
जि . पुणे. 
रा . शारदानगर, माळेगाव कॉलनी, ता . बारामती , जि . पुणे . 
रा . साळेवस्ती, डोर्लेवाडी , ता . बारामती , जि . पुणे . 
रा . डोर्लेवाडी , ता. बारामती, जि . पुणे . 
रा. डोर्लेवाडी, ता . बारामती, जि . पुणे . 


श्री . राहुल चांगदेव चव्हाण 


श्री. रामहरी मल्हारी बल्लाळ 
श्री. सोमनाथ बाळु पाटोळे 
श्री . सचिन शिवाजी सकट 


श्री . महेंद्र गेना गायकवाड 


श्री. अनिल जयसिंग जगताप 
सौ . स्नेहा गणेश साळे 
सौ . सुमित्रा अजित वामन 
श्री . राजेंद्र किसन लांडगे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ एप्रिल २०१७ / वैशाख ८, शके १९३९ 

परिशिष्ट -- चालू 


६७ 


श्री . रुपेश युवराज कांबळे 
श्री. ज्ञानदेव बलभीम खामगळ 
श्री . गणेश तानाजी कोकरे 
श्री. समिर निवृत्ती बोडके 
श्री . विलास शंकर चोंधे 
श्री . दत्तात्रय नारायण मोरे 
श्री . मंदार चंद्रशेखर पावसकर 
श्री . अनिल चिंतामण केदारी 
श्री . अनंत गंगाधर जोशी 
श्री. निकेतन भरत शिंदे 
श्री. शिवराज सुदामा लांडगे 
श्री . चौधरी बंदेनवाज करीमसाब 


७० 


७१ 


102 


३ 


७४ 


७५ 


श्री . सुभाष आनंदा माळी 
श्री . संजय सोपान दाते 
श्री . संतोष मेघराज धर्मावत 
श्री . मंगेश तुकाराम हिंगणे 


७६ 


Aan 


७७ 


रा . गौतमनगर , बारामती, ता . बारामती , जि . पुणे. 
रा . खामगळवाडी , ता . बारामती, जि. पुणे . 
रा . अहिल्यानगर , धुमाळवाडी , ता . बारामती , जि . पुणे . 
रा. कोळवली, ता . मुळशी, जि . पुणे . 
रा . भुगाव , ता . मुळशी, जि . पुणे . 
रा. लवळे, ता . मुळशी, जि . पुणे . 
रा . पौड , ता. मुळशी, जि . पुणे . 
रा. करमोळी, ता . मुळशी, जि . पुणे . 
रा. पौड , ता. मुळशी, जि . पुणे . 
रा . पौड , ता. मुळशी, जि . पुणे . 
रा . इंद्रायणीनगर , भोसरी, पुणे . 
रा . द्वारा . नितीन दत्तात्रय शिंदे, गव्हाणे वस्ती , आदिनाथनगर , बस 
डेपोजवळ , भोसरी , पुणे . 
रा . स. नं . १३७ / २ , लांडगेवस्ती , नाशिक - पुणे रोड, भोसरी, पुणे . 
रा. स. नं . २३, हनुमंत कॉलनी, भगत वस्ती, भोसरी, पुणे . 
रा . लक्ष्मी रघुनाथ मंदिराजवळ , भोसरी गावठाण , भोसरी, पुणे -३९ . 
रा . गट नं . २७४, इंद्रायणी पार्क, देहू - आळंदी रोड, हिंगणे 
सरकारनगर , मोशी, हवेली , जि . पुणे . 
रा. सेक्टर ४, प्लॉट १, मोशी प्राधिकरण , भोसरी, पुणे . 
रा. मु . पो . मोशी, ता . हवेली, जि . पुणे . 
रा . गवळीनगर , गुरुदत्त कॉलनी, भोसरी, पुणे . 
रा. ४५२ , तापकीरनगर , मोशी, पुणे . 
रा. स. नं. २२९ , भोसरी, पुणे... 
रा. गावडे निवास , शांतीनगर कॉलनी, नं . २, भोसरी, पुणे- ३९ . 
रा. स. नं . ६९२ , गव्हाणे वस्ती, भोसरी, पुणे . 
रा . माळी आळी, भोसरी, पुणे - ३९ . 
रा . संत ज्ञानेश्वर हॉस्पिटलजवळ, भोसरी, पुणे . 
रा. स. नं . २३, भगत वस्ती, भोसरी, पुणे . 
रा. स. नं . २३, भगत वस्ती, भोसरी, पुणे . 
रा . स. नं . २१२ /३७/ १, आदर्शनगर , दिघी रोड, भोसरी, पुणे . 
रा . ७७ / १, माऊली कृपा सोसायटी , पेठ क्र . १८ , महात्मा 
फुलेनगर , चिंचवड , पुणे. 
रा. २२८ / १, ज्ञानेश्वरी पार्क , फेज अ-९ , दिघी रोड, भोसरी, पुणे. 
रा . हनुमाननगर , भगत वस्ती, स. नं. २३ , भोसरी, पुणे . 
रा. भगत वस्ती , हनुमाननगर , भोसरी, पुणे . 
रा . स. नं . २३, हनुमाननगर , भगत वस्ती, भोसरी, पुणे . 


७८ 


८१ 


3 


श्री . विलास बाळशीराम मोरे 
श्री. सागर सुभाष बोराटे 
श्री . ज्ञानेश्वर भगवान बोहाडे 
श्री . सतीश प्रभाकर वैराळ 
श्री. कालीदास मारुती फुगे 
श्री. सोमनाथ पांडुरंग गावडे 
श्री . पुनित दिपक गळीतकर 
श्री . अमित बाळु लांडगे 
श्री. अजित संजय फुगे 
जयश्री सोमनाथ लांडगे 
श्री . उमेश दिनकर जाधव 
श्री . राजेंद्र किसन खांडेभराड 
श्री . शिवानंद सिद्धप्पा चौगुले 


८७ 


श्री . जहीर अब्बास सिकीलकर 
श्री . तुकाराम सोपान मेमाणे 
श्री . समित विश्वंभर शिंगाडे 
श्री . राजेश सोपान दाते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ एप्रिल २०१७ / वैशाख ८, शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


ATM 


१०० 


८० 


१०१ 


६ 


१०२ 


१०३ 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१०९ 


११० 


७० 


१११ 


७१ 


११२ 
११३ 


श्री . सुहास गजानन बोबडे रा . शास्त्री चौक , आळंदी रोड, भोसरी, पुणे . 
श्री . संजीव संपतलाल पाटणी रा . आदिनाथनगर , भोसरी, पुणे . 
श्री . निलेश प्रकाश भोरडे रा. मु . पो. वर्वे खु., ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री. अरविंद गुलाबराव सोंडकर रा. मु. दिडघर , पो . नसरापुर , ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . संपद दगडू आंबवले रा. जांभळी, पो . नसरापुर , ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . अरुण बाबुराव तुपे रा. वरवडी बु||., ता. भोर, जि . पुणे. 
श्री. अशोक भिकोबा शिवतरे रा. मु . पो . उत्रोली , ता . भोर , जि . पुणे . 
श्रीमती सुजाता राजेंद्र पारखी रा . मु . पो . भोर , ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . रामदास गोविंद यादव रा . मु . कांबरे खे. बा. पो . करंदि खे. बा ., ता. भोर , जि . पुणे . 
श्री . राजेंद्र मारूती घोलप रा . कारी, ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . अभिषेक जगन्नाथ येलगुडे रा . मु . पो . भाबवडी, ता . भोर, जि . पुणे . 
श्री . रामचंद्र श्रीरंग शिंदे रा. बारे बु।।., ता . भोर , जि . पुणे. 
श्री . शशिकांत निवृत्ती जगदाळे रा. मु . पो . भोलोवडे (गणेशनगर ), ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . धनाजी शिवाजी कंक रा . श्रीपतीनगर , भोर , ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . विनायक बाळकृष्ण सणस रा. मंगळवार पेठ , भोर , ता. भोर , जि . पुणे. 
श्री . दिपक माणीकचंद गुजर रा. मु . पो . भोर , ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . अमर धर्माजी बुदगुडे रा. मु . पो . भाबवडी, ता . भोर , जि . पुणे. 
श्री . अंकुश पुंडलीक सावले __ रा . मु . पो . नेरे, ता . भोर, जि . पुणे. 
श्री . प्रशांत बाजीराव सुके रा . मु. पो . निगडे, ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . संतोष पांडुरंग कोंडे रा . मु. पो . केळवडे, ता . भोर, जि . पुणे . 
श्री . सुभाष गोविंद माढरे रा . मु . पो. किकवी, ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . विजय लक्ष्मण मोरे रा . मु. वागजवाडी, पो . किकवी, ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . विजय दत्तात्रय दुसंगे रा. मु . पो . भोर , ता . भोर , जि . पुणे. . 
सौ . रूपाली महेश धाडवे | रा. मु . पो . सारोळे, ता . भोर , जि . पुणे . 
सौ . प्रतिभा अनिल ननावरे रा. चिखली, ता . भोसरी, जि . पुणे . 
श्री . रोहिदास म्हतारबा शिंदे रा. नंदनवन हौसिंग सोसा., बी - १९ , फ्लॅट नं. ६०१, सेक्टर नं . 

१७ व १९ , पी. सी. एन. टी. डी .ए., प्राधिकरण , चिखली, पुणे . 
श्री . अशोक केरू पंडीत रा. सं. नं . २११/ १, श्रीराम कॉलनी , भोसरी, पुणे . 
श्री . तानाजी शिवराम गाढवे रा . मु . पो . नांदेड फाटा , ता. हवेली, जि . पुणे . 
श्री. अनिकेत गोविंद देशमुख रा . विघ्नहर्ता हाईटस् , फ्लॅट नं. २०६, ए विंग , तुषार पार्कजवळ , 

कोल्हेवाडी, खडकवासला, पुणे. 
श्री . कल्पेश शिवराम सपकाळ रा . ३८ / ३, अरा पर्वती दर्शन , पुणे . 
श्री . मुंदुक मारूतीराव कमलाकर रा. विद्यापीठ रोड, पुणे . 
श्री. विजय विनायक तुळजापुरकर रा . ५६० , बुधवार पेठ , तापकीर वस्ती, पुणे . 
श्री . देशमुख सुभाष नामदेव रा . जनता वसाहत , जनवाडी , पुणे. 
श्री . प्रसाद प्रदिप भुजबळ रा . गणेश खिंड रोड , शिवाजीनगर , पुणे. 


३ 


११४ 


( ७४ 


११५ 


७५ 


११६ 


७६ 


११७ 


७७ 


११८ 


७८ 


११९ 


( ७९ 


१२० 


१२१ 


८१ 


१२२ 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


१२६ 
१२७ 
१२८ 


८७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ एप्रिल २०१७ / वैशाख ८, शके १९३९ 

परिशिष्ट -- चालू 


४ 


१२९ 


श्री . करिअप्पा तिमण्णा तेलंगी 
माया ज्ञानोबा रोकडे 
श्री . महेंद्र सुरेशराव गायकवाड 
मनिषा सागर झेंडे 
श्री . प्रविण किशन यादव 


रा . घर नं . ६४९ , लायसन्स क्लब जवळ , दत्तवाडी , पुणे . 
रा. ४०४, जुना बाजार गवळी वाडी , खडकी, पुणे . 
रा . दत्त चौक , मुंढवा, पुणे . 
रा . पाटील इस्टेट , शिवाजीनगर , पुणे . 
रा . कैलास दिप अपार्टमेंट , फ्लॅट नं . ८ , चिखलवाडी, खराडी, 


१३२ 


१३३ 


पुणे. 


१३४ 


१३५ 
१३६ 


१३७ 
१३८ 


श्री . गणेश नामदेव लांडगे 
श्री . मुकुंद लादुराम भुतडा 
गायत्री गंगाराम नागदेव 
अयोध्या संजय डोईफोडे 
श्री . मनोज शिवाजीराव इंगळे 
श्री . भरत पांडुरंग बागल 
श्री . रुपेश राजु बंड 
श्री . प्रशांत काशिनाथ कांबळे 
वंदना सचिन लोंढे 


१३९ 


१०० 


१४० 
१४१ 
१४२ 


१०१ 


१०२ 


१४३ 


१०३ 


१४४ 
१४५ 


श्री . अजित भगवान फुटाणे 
श्री. बाबु हनुमंता म्हेत्रे 
श्री. श्रीराम गोविंद ग्रामपुरोहित 


१०४ 


१०५ 


१४६ 


१०६ 


१४७ 


श्री . रोहित किसन मांगले 
श्री . संदिप दिलीप बारटक्के 
श्री . अजय रमेश कटारे 


१०७ 


१४८ 


रा . ७७८ , कसबा पेठ , पुणे . 
रा . कसबा पेठ , पुणे . 
रा. ४०५/ ४१० , शरद हौ . सोसा., सेनापती बापट रोड, पुणे . 
रा . कसबा पेठ , पुणे -११. 
रा . गुरुवार पेठ, पुणे . 
रा. नेने चाळ, दौंड, ता . दौंड , जि . पुणे . 
रा. दौंड , ता . दौंड , जि . पुणे . 
रा. कुबेर निवास, गोपाळवाडी रोड , ता . दौंड , जि . पुणे . 
रा . गंगोत्री अपार्टमेंट , फ्लॅट नं . ५, शालीमार चौक , दौंड , 
ता . दौंड , जि . पुणे . 
रा . पासलकरनगर , नवीन कोर्ट मागे, दौंड , ता . दौंड, जि . पुणे. 
रा . तुकाईनगर , दौंड , ता . दौंड , जि . पुणे . 
रा . निशांत अपार्टमेंट, औदुंबरनगर , पाटस रोड, दौंड, ता . दौंड , 
जि . पुणे . 
रा. भैरवनाथ मंदीरसमोर , दौंड, ता . दौंड, जि . पुणे . 
रा. कुंभारगल्ली दौंड, ता . दौंड , जि . पुणे . 
रा . गजानन सोसायटी , गणपती मंदिरजवळ, गांधी किराणा शेजारी , 
दौंड , ता . दौंड , जि . पुणे . 
रा . कुंभार गल्ली, दौंड , ता . दौंड , जि . पुणे . 
रा. वेताळनगर , दौंड , ता . दौंड, जि . पुणे. 
रा. मंत्री हाईट्स पाटील चौक , दौंड, ता . दौंड , जि . पुणे . 
रा . सुतार नेट गल्ली , दौंड , ता. दौंड , जि . पुणे . 
रा . पाटील चौक , दौंड, ता . दौंड , जि . पुणे . 
रा. गांधी चौक, दौंड, ता . दौंड, जि . पुणे . 
रा. मलठण, ता . दौंड, जि . पुणे . 
रा . मलठण , ता. दौंड , जि . पुणे. 

रा . गांधी चौक , लक्ष्मीनगर , दौंड, ता . दौंड , जि . पुणे . 
__ रा. शुभम अपार्टमेंट , नेनेचाळ , दौंड, ता . दौंड, जि . पुणे . 

रा . मसनेरवाडी, ता. दौंड , जि . पुणे. 
रा . क्रांती सेना चौक , विघ्ने वाडा , दौंड, ता. दौंड , जि . पुणे . 
रा. दत्तनगर , दौंड , ता . दौंड, जि . पुणे . 
रा . मंत्री हाईट्स , पाटील चौक , दौंड, ता . दौंड , जि . पुणे . 
रा . स्टेट बँक ऑफ इंडियाजवळ, सुतार नेट , शिंदे वाडा , दौंड, 
ता . दौंड , जि . पुणे . 


१०८ 


१४९ 


११० 


१५० 
१५१ 
१५२ 


१११ 


११२ 


१५३ 
१५४ 


११३ 


११४ 


१५५ 


१५६ 


११५ 
११६ 


श्री . सचिन दिलीप बारटक्के 
श्री . सचिन दत्तात्रय मुळे 
श्री . अमित वसंत कदम 
श्री. स्वामी निखिल बाबुराव 
श्री . रविंद्र जंगलनाथ शिंपी 
श्री . अमोल राजाराम जगताप 
छाया नवनाथ जगताप 
श्री . नवनाथ साहेबराव जगताप 
श्री . संतोष अरूण पळसे 
श्री . नितीन विश्वनाथ सोनवणे 
श्री . विकास प्रभाकर जगदाळे 
मंजिरी दिपक विघ्ने 
श्री . योगेश अरूण लांडगे 
श्री. संदिप शिवाजी कुलथे 
श्री. अमित सोमनाथ शिंदे 


१५७ 
१५८ 


११७ 


११८ 


१५९ 


११९ 


१६० 


१२० 


१६१ 


१२१ 


१६२ 


१२२ 


१६३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ एप्रिल २०१७ / वैशाख ८, शके १९३९ 

परिशिष्ट -- चालू 


१२३ 


१६४ 


१२४ 


१६५ 


१२५ 


१६६ 


१२६ 


१६७ 


१२७ 


१२८ 


१६८ 
१६९ 
१७० 


१२९ 


१३० 


१७१ 


१३१ 


१७२ 


१३२ 


१७३ 


१३३ 


१७४ 


१३४ 


१७५ 


१३५ 


१७६ 


१३६ 


१७७ 


१७८ 


१३८ 


१७९ 


१८० 


१८१ 


श्री . भुषण राजाराम दिवेकर 

रा. गांधी चौक , विठ्ठल मंदिर रोड , दौंड, ता . दौंड, जि . पुणे . 
श्री . प्रमोदकुमार बाबुराव खांगल रा . दौंड , ता . दौंड, जि . पुणे . 
श्री. अजय मोहन जगताप 

रा. चाळ क्र . ११४ / अ, पर्वती दर्शन , पुणे . 
सुनिता राजन शिंदे 

रा . स्वारगेट पोलीस लाईन , पुणे . 
श्री . वैभव गणेश माने 

रा . घोरपडे पेठ , पुणे. 
श्रीमती कविता प्रभाकर कोद्रे रा. केशवनगर , मुंढवा , पुणे . 
श्री . आकाश हरिश्चंद्र कोद्रे 

रा. केशवनगर, मुंढवा, पुणे . 
सुप्रिया सुजित तोडकर 

रा. एकदंत सोसा., बिबवेवाडी , पुणे . 
श्री . संदिप गोरखनाथ धायरकर रा . गांधीनगर , येरवडा , पुणे . 
श्री . अॅड. महंमद शाकीर इस्माईल खान रा. २२८ /१, घोरपडे पेठ , पोस्ट ऑफिस मागे, पुणे . 
श्री. रमेश भीमराव मोरे 

रा . १०४९ , न्यु नाना पेठ , पुणे . 
श्री . दिनेश गोपाळ देशकर 

रा. दत्तवाडी, शेडकर कॉलनी, पुणे. 
श्री . अनंत चुनिलाल गुजराथी 

रा . १२७३, सदाशिव पेठ , पुणे . 
श्री. अनिल प्रभाकर शिदोरे 

रा . सदाशिव पेठ , पुणे . 
श्रीमती प्रीती गणेश वनारसे 

रा . शुक्रवार पेठ , पुणे . 
श्री . प्रकाश अनंतराव लिंगाडे 

रा . शुक्रवार पेठ , पुणे . 
श्री . गौतमचंद मदनलाल चोरडीया रा. वर्धमान अपार्टमेंट, खंडोबा माळ, भोसरी, पुणे . 
सौ. शिला सुशिला शिंदे 

रा. बिल्डिंग नं . ३/५ , स्किम नं . ६, यमुनानगर , निगडी, 

पुणे - ४४. 
श्री . अनिकेत उद्धव गायकवाड रा . शास्त्री चौक, भोसरी, पुणे . 
श्री. राजेंद्र एकनाथ पाटील 

रा . श्री . अंबा निवास, से . नं . १८ , प्लॉट नं . १७६, शिवाजी पार्क , 

चिखली प्राधिकरण , चिंचवड , पुणे . 
श्री . अभिजीत नथमल बोरा 

रा . भोसरी, पुणे . 
श्री . बापूसाहेब रामचंद्र तौंदकर 

रा . साईराम प्लॉट नं. ६३५, से . नं . १८ , शिवतेजनगर , प्राधिकरण , 

चिंचवड , पुणे . 
श्री. दत्तात्रय विठ्ठल उरणकर 

रा. मु . पो . कासुर्डी, गु. मा ., ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . अरूण मारूती मालुसरे रा . मु . निगडे, पो. अनंतनगर , ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री. नंदकुमार शंकरराव राजे रा. मु . पो . नसरापुर , ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . प्रविण दामोदर सोनवणे रा . मु . पो. न्हावी , ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . विराज बाळासाहेब कोंडे 

रा . रांजे , ता . भोर , जि . पुणे. 
श्री . लिंबाजी शंकर कोळपे 

रा. जांभळी, ता . भोर , जि . पुणे . 
श्री . सनी राजेंद्र पळशीकर 

रा. ७७, मंगळवार पेठ , ता . भोर, जि . पुणे . 
श्री . वसंत नामदेव पगार 

रा . रामनगर हौ . कॉम्प्लेक्स , रामनगर, ब- १/ २४ , गव्हाणे वस्ती , 
ता . भोसरी, पुणे . 

सौरभ राव, 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


१४१ 


१८२ 
१८३ 


१४२ 


१८४ 


१४३ 
१४४ 


१८५ 


१४५ 


१८६ 


१४६ 


१८७ 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


१८८ 
१८९ 
१९० 
१९१ 
१९२ 
१९३ 


१५० 


१५१ 


१५२ 


पुणे , २६ एप्रिल २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


